पेण अर्बन कोऑपरेटीव बँक, पेण. महाराष्ट्र 
ठेवीदार हित संरक्षण (एम.पी.आय.डी.) १९९९ चे 
कलम ५ अन्वये सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
नेमणूकीबाबत ..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस - २०१२/प्र.क्र.६६/पोल-११ 
गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई-०५. 
तारीख: ७ जून, २०१४ 


प्रस्तावना : 

शासन निर्णय क्रमांक एमआयएस २०१२ / प्र.क्र. ६६ / पोल - ११, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
दिनांक २३.०८.२०१२ अन्वये पेण पालीस ठाणे गुन्हा रजि. क्र. ३४ / 2099, भा.दं.वि.स. कलम ४१७, 
४१८, ४२०, ४०९, ४६५, ४७१, ४७७, १६३, ३४, १२० (ब), सह महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण अधिनियम, 
१९९९ चे कलम ३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १४७ व आयकर अधिनियम, 
२००० चे कलम ६५, ६६ या गुन्हयातील महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधांचे 
संरक्षण अधिनियम, १९९९ चे कलम ५ अन्वये जप्ती आणलेल्या वित्तीय संस्थेच्या पैश्यांवर व मालमत्तेवर 
नियंत्रण ठेवण्याकरीता तसेच या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्याकरीता उप विभागीय दंडाधिकारी, 
अलिबाग यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 

तथापि, शासन राजपत्र दिनांक २६.०७.२०१३ अन्वये दिनांक १५.०८.२०१३ पासून पेण 
तालुक्यासाठी स्वतंत्र उपविभागाची निर्मिती करण्यात आली आहे. ठेवीदारांच्या सोयीच्या दृष्टीकोनातून 
व कार्यक्षेत्रानासार उपविभागीय दंडाधिकारी, अलिबाग यांच्या ऐवजी आता उपविभागीय दंडाधिकारी, 
पेण यांची महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण अधिनियम, १९९९ चे कलम ४ व ५ प्रमाणे जप्त करणेकामी उप 
जिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्याची सक्षम अधिकारी म्हणून 
नियुक्‍ती होण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय: 

पेण पोलीस ठाणे गुन्हा रजि. क्र. ३४ / २०११ या गुन्हयामध्ये महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय 
संस्थामधील ) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ चे कलम ५ अन्वये जप्ती आणलेल्या वित्तीय 
संस्थेच्या पैऱ्यांवर व मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याकरीता तसेच या अधिनियमाची प्रयोजने पार 
पाडण्याकरीता उप विभागीय दंडाधिकारी, पेण यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१४०६०७१४१०५८२०२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Punam 


P U n a m ON ea olen Hiraman 
wa 


igde, IN, S= 
| 
Hiraman विध? 
MAHARASHTRA, OU = HOME 
Date: 2014.06.07 17:37:37 
Wag de 0530 
(पु. हि. वागदे) 


उप सचिव, गुह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस - २०१२/प्र.क्र.६६/पोल-११ 


प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, 

३. जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, रायगड, अलिबाग, 
४. उप विभागीय दंडाधिकारी, रायगड, अलिबाग, 

५. उप विभागीय दंडाधिकारी, पेण, 

६. पोलीस अधीक्षक, रायगड, 

. पोलीस निरीक्षक, पेण पोलीस स्टेशन, पेण, 

. निवडनस्ती पोल - ११. 


os 


पृष्ठ २ पैकी २ 


